प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि 
संजीवनी प्रकल्प यांना वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका - १९७८, भाग-दुसरा नुसार 
वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत. 
(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ जुलै, २०१९ 
संदर्भ - 
१. वित्त विभाग शासन निर्णय -क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ 
दि. १७.०४.२०१५ 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.-नादेकृ २०१७/प्र.क्र.४०/८अे, दिनांक २८.०९.२०१८. 
३. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांचे पत्र क्रमांक नादेकृसप्र/ 
प्र.क्र.५७/आस्था, दिनांक २६.०६.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक २८.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये “वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिका भाग दुसरा मधील अनुक्रमांक (ब) सल्ला सेवांची खरेदी अंतर्गत अ.क्र.१० मधील रकाना 
क्रमांक ५ येथील अधिकार/ वित्तीय शक्‍ती वापरण्याकरिताच्या अ.क्र.४ येथील अट “स्तंभ २ मधील (फ) व 
(ब) करिता शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा सल्ला घेण्यात यावा” याऐवजी “स्तंभ २ मधील (h) व 
() करिता शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा सल्ला घेण्यात यावा”, असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१०११४१०५१८०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Shrikant णन ती 


न्हे 
ay 


Chandrakant Satie nnn 
And ge Dateaorso70 130340530" name 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नादेकू-२०१७/प्र.क्र.४०/८ओ 


५. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई. 

७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

८. महालेखापाल,महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०. वित्त विभाग कार्यासन (व्यय १/अर्थ-३), मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२, 

११. वित्त विभाग कार्यासन (विनियम), मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२, 

१२. कक्ष अधिकारी,कार्यासन - २ओ कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१३. निवडनस्ती कार्यासन -८अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


